सन 2023-28 करिता वनामती व रामेती 
संस्थांना, लेखाशिर्ष - २४०१ ४२५८ (अनिवार्य) 
- ३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत 
रु. ५,९४,४३१/- अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२०/३-ओ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २८ मार्च, २०२४ 


वाचा - 


१) वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी नि Sear अधिकारी, वनामती, नागपूर यांचे पत्र क्र.वनामती/लेखा-१ 
/अनु.मा./१२३३/२०२४, दि. २७.०३.२०२४ 
२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.०४.०३.२०२४ 


प्रस्तावना - 


राज्यातील कृषि विकास कार्यक्रमाचे महत्व लक्षात घेऊन कृषि विभागातील तसेच कृषि 
विकासाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना अदयावत प्रशिक्षण देण्याचे उद्दीष्ट लक्षात घेऊन 
नागपूर येथे वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यात आली 
आहे. सदरहू संस्था ही राज्यातील शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्यात आली असून 
नागपूर, पुणे, औरंगाबाद,अमरावती,नाशिक,कोल्हापूर व खोपोली येथील सात रामेती या शिखर 
प्रशिक्षण संस्थेच्या संलग्न कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) म्हणून घोषित करण्यात आल्या 
आहेत. 


वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (वनामती), नागपूर ही 
महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणारी एक अग्रगण्य स्वायत्त संस्था आहे. 
या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये महाराष्ट्र शासनाचे गट-ब अधिकारी व गट-क कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण 
कार्यक्रम घेतले जातात व प्रशिक्षणाशी संबंधित सर्व कामे केली जातात. 


सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरिता वनामती व अधिनस्त रामेती अंतर्गत 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे बदली प्रवास भत्ता, प्रवास भत्ता इत्यादी करिता लेखाशिर्ष २४०१- 
४२५८/३१ वेतनेतर मध्ये रू. ५,९४,४३१/- अनुदान उपलब्ध करुन मिळणेबाबतचा वरिष्ठ प्रशासन 
अधिकारी नि लेखा अधिकारी, वनामती, नागपूर यांचेकडून प्रस्ताव संदर्भाधीन दि. २७.०३.२०२४ 
पत्रान्वये सादर केला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२०/३-ओ 


सन २०२३-२४ करिता वनामती व तिच्या सात संलग्न रामेती संस्थांकरिता, सहायक 


अनुदान (अनिवार्य) लेखाशिर्ष-२४०१ ४२५८ (अनिवार्य) - ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
अंतर्गत रु.४५.५३ लक्ष इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे. या तरतूदीतून रु. 
५,९४,४३१/- अनुदान आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर व तिच्या सात 


संलग्न संस्थांना सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरिता वनामती व अधिनस्त रामेती 
अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांचे बदली प्रवास भत्ता, प्रवास भत्ता इत्यादी करिता 
रू. ५,९४,४३१/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष चौऱ्याण्णव हजार चारशे एकतीस फक्त) अनुदान 
आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२३-२४ मध्ये मंजूर केलेल्या अनुदानातून खालील 
लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक- डी-३ 

२४०१,पीकसंवर्धन 

१०९,विस्तार व प्रशिक्षण 

(०१) (४६) वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण 

संस्था,नागपूर व तिच्या सात संलग्न संस्थांना सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) 

(दत्तमत) (२४०१ ४२५८) 

३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) 


. सदरचा निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित अटी व शर्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


. या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेल्या रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व 
वितरण करण्याकरिता पुढील अधिका-यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
आयुक्‍ताळय ।आयुकक्‍्त (कृषि, कृषि | सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषी, 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
वनामती स्तर | संचालक वनामती नागपूर कार्यालयातील वरिष्ठ 
वनामती,नागपूर प्रशासन नि.लेखा अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२०/३-ओ 


सदर वितरीत निधीच्या अंतर्गत झालेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर 


uy, 


प्रत- 


करण्याची कार्यवाही संचालक(आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
करावी. 


, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३, दि.०८.१२.२०२३ व 


०४.०३.२०२४ मधील तरतूदींस अनुसरून व प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१८४६४९०८०१ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 

M A H F N D RA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfafod99b23ec6836d8d49 


8d0797965898, postalCod 
:761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF46B 


132, st=Maharashtr. 
jalNumb¢ 
AA6EA9B8BD1F47C2642, -MAHENDRA SOPAN GHADGE 


ite: 2024.03.28 18:56:43 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. सचालक, वसतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था,नागपूर 


४. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० जादा प्रतींसह) 


. सर्व संचालक / सर्व सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 


७. सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, 
८. कृषि सह संचालक ( विस्तार), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 


qo. 


99. 
१२. 
.कार्यासन 2-3, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१३ 


प्राचार्य, सर्व रामेती, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती 
नाशिक, नागपूर व खोपोली 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थसंकल्प-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१४.निवड नस्ती ३-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


